स्वातंत्र्याचा अमृत महोत्सव अंतर्गत औद्योगिक 
प्रशिक्षण संस्था, बल्लारपूर, जि.चंद्रपूर या 
संस्थेच्या बांधकामाच्या अंदाजपत्रकास 
प्रशासकीय मान्यता देणेबाबत. 


महाराष्ट्र शासन 
कौशल्य, रोजगार, उद्योजकता व नाविन्यता विभाग, 
शासन निर्णय क्र : मंजुरी -२६११/२०२४/प्र.क्र.५७/व्यशि-२ 
मादाम कामा मार्ग, हुतात्मा राजगुरु चौक, 
मंत्रालय, मुंबई- ४०० ०३२. 
दिनांक :- २४ सप्टेंबर, २०२४. 


वाचा : - 
१. पर्यटन व सांस्कृतिक विभागाच्या पत्र क्र. संकीर्ण -८<२२२/प्र.क्र. ४१३/ सां.का.- ४, 
दि. ०२.०९.२०२४. 
२. संचालक, व्यवसाय शिक्षण व प्रशिक्षण संचालनालय यांचे पत्र क्र.१४/ 
मालमत्ता/औप्रसं बल्लारपूर /२०२४/प्र.क्र.१५/२०८, दि.२६/०६/२०२४. 
प्रस्तावना :- 


औद्योगिक प्रशिक्षण संस्था, बल्लारपूर जि. चंद्रपूर या संस्थेतील स्कील डेव्हलपर्मेट सेंटर, 


समुपदेशक केंद्र, अतिरीक्त कार्यशाळा व इतर २ वर्ग खोल्या यांच्या बांधकामाकरीता सांस्कृतिक कार्य व 


पर्यटन विभाग,मुंबई या विभागाकडून रु.१४९४.२१ लाख निधी उपलब्ध होणार असल्याने, सदर 


बांधकांमाच्या ढोबळ अंदाजपत्रकास प्रशासकीय मान्यता देण्याबाबत शासनाच्या विचाराधिन आहे. 


शासन निर्णय :- 
स्वातंत्र्याचा अमृत महोत्सवातंर्गत औद्योगिक प्रशिक्षण संस्था, बल्लारपूर जि. चंद्रपूर या 


संस्थेतील स्कील डेव्हलपमेंट सेंटर, समुपदेशक केंद्र, अतिरीक्त कार्यशाळा व इतर २ वर्ग खोल्या यांच्या 


बांधकामाकरीता सांस्कृतिक कार्य विभाग,मुंबई या विभागाकडून रु.१४९४.२१ इतक्या निधी उपलब्ध 


करण्याकरीता पर्यटन व सांस्कृतिक कार्य विभाग, यांच्या संदर्भाधिन क्र. १ येथील पत्रान्वये मा.मंत्री, वने, 


सांस्कृतिक कार्य व मत्स्यव्यवसाय तथा अध्यक्ष कोअर समिती यांच्या अध्यक्षतेखाली दि.०२ 


ऑगस्ट,२०२४ रोजी झालेल्या कोअर समितीच्या बैठकीत मान्यता दिली आहे. 


२. संचालनालयाने त्यांच्या संदर्भाधिन क्र.२ येथील पत्रान्वये संचालनालयाच्या अधिपत्याखालील 


औद्योगिक प्रशिक्षण संस्था, बल्लारपूर जि. चंद्रपूर या संस्थेतील स्कील डेव्हलपमेंट सेंटर, समुपदेशक 


केंद्र, अतिरीक्त कार्यशाळा व इतर २ वर्ग खोल्या यांच्या बांधकामाकरीता प्रस्ताव सादर केलेला आहे. 


शासन निर्णय क्रमांकः मंजुरी-२६११/२०२४/प्र.क्र.५७/व्यशि-२ 


३. सदर अंदाजपत्रक हे सहायक अभियंता, सा.बां.उप विभाग क्र.१ गडचिरोली यांनी तयार केले 


असून, कार्यकारी अभियंता, सार्वजनिक बांधकाम विभाग 4.9, गडचिरोळी यांनी Recapitulation 


Sheet प्रमाणे प्रस्तावित करण्यात आळेली एकुण रु.१४९४.२१ लक्ष (अक्षरी रुपये चौदा कोटी चौऱ्याण्णव 


लाख एकवीस हजार फक्त) इतकी रक्‍कम परिगणित करण्यात आली असून साक्षांकित केले आहे. त्यास 


मुख्य अभियंता, सार्वजनिक बांधकाम विभाग, नागपूर यांचेकडून तांत्रिक मान्यता दिली आहे. 


४. औद्योगिक प्रशिक्षण संस्था, बल्लारपूर जि.चंद्रपुर या संस्थेच्या स्कील डेव्हलपमेंट सेंटर, 


समुपदेशक केंद्र, अतिरीक्त कार्यशाळा व इतर २ वर्ग खोल्या कार्यशाळा बांधकामाच्या रु.१४९४.२१ लक्ष 


(अक्षरी रुपये चौदा कोटी चौऱ्याण्णव लाख एकवीस हजार फक्त) किंमतीच्या अंदाजपत्रकास खालील 


अटी व शर्तीच्या अधीन राहून प्रशासकीय मान्यता देण्यात येत आहे. काम सुरु करण्यापूर्वी नमुना 


नकाशा.मांडणी नकाशा तसेच विस्तृत नकाझास वस्तुविशारदांकडून मंजूरी घेऊनच सुरु करावे , 


१) ढोबळ स्वरुपात धरण्यात आलेल्या तरतूदीबाबत काम करतेवेळी विस्तृत अंदाजपत्रक 
करुनच काम हाती घ्यावे. 

२) प्रत्यक्ष काम करतेवेळी पर्यावरण विभाग, शासन निर्णय, क्र.इएनव्ही- 
२०१३/प्र.क्र.१७७/तां.क.१, दि.१०/०१/२०१४ मध्ये उल्लेख करण्यात आलेल्या मार्गदर्शक 
तत्वांनुसार कार्यवाही करण्यात यावी. 

३) सार्वजनिक बांधकाम विभाग, झासन निर्णय क्र.बीडीजी २०१७/प्र.क्र.६०/इमा-२, 
दि.०७/०७/२०१७ अन्वये कार्यवाही करण्यात यावी. 

४ नियोजित जागा उपभोक्ता विभागाच्या ताब्यात असल्याचे प्रमाणपत्र WIT करुनच सदर 
कामाच्या निविदा सूचना प्रसिध्द करण्यात याव्यात. 

५) सदर अंदाजपत्रक सन २०२२-२३ च्या दरसूचीवर आधारित आहे. 

६) सदर कामाकरिता सुधारित प्रशासकीय मान्यतेची आवश्‍यकता लागणार नाही, यादृष्टीने 
विशेष दक्षता घेण्यात यावी. 

७) प्रस्तुत कामासाठी निधी उपलब्ध केल्याशिवाय बांधकाम हाती घेण्यात येऊ नये. 

८) मंजूर कामातील बाबींची पुनरावृत्ती होणार नाही, याची दक्षता घेण्यात यावी. 


५. स्वातंत्र्याचा अमृत महोत्सवातंर्गत पर्यटन व सांस्कृतिक विभाग,मंत्रालय,मुंबई यांच्याकडून 


विभागास प्राप्त होणारा निधी खर्च करण्यास संचालक, व्यवसाय शिक्षण व प्रशिक्षण संचालनालयाच्या 


कार्यालयातील “नियंत्रक अधिकारी” म्हणून संचालक, व्यवसाय शिक्षण व प्रशिक्षण संचालनालय यांना 


पृष्ठ ५ पैकी २ 


शासन निर्णय क्रमांकः मंजुरी-२६११/२०२४/प्र.क्र.५७/व्यशि-२ 


व आहरण व संवितरण अधिकारी म्हणून लेखाधिकारी, व्यवसाय शिक्षण व प्रशिक्षण संचालनालय यांना 


(डीडीओ क्र.७१०१००२०२६) प्राधिकृत करण्यात येत आहे. त्यामुळे पर्यटन व सांस्कृतिक 


विभाग,मंत्रालय,मुंबई यांनी सदर निधी उक्त आहरण व संवितरण अधिकारी यांच्या खाती वर्ग करावा. 


तसेच सदर निधी प्राप्त झाल्यानंतर संबंधित सार्वजनिक बांधकाम विभागास निधी वर्ग करण्यास नियंत्रक 


अधिकारी यांना प्राधिकृत करण्यात येत आहे. 


६. शासन निर्णय, वित्त विभाग क्रमांक : क्र. विअप्र-२०१२/प्र.क्र.3०/२०१३/विनियम, भाग-२, 


दि.२०/०९/२०१९ अन्वये सुधारीत केलेल्या वित्तीय अधिकार नियम पुस्तिका १९७८, भाग-पहिला, 


उपविभाग-पाच, महाराष्ट्र सार्वजनिक बांधकाम नियमपुस्तिकेतील अ.क्र.१, परिच्छेद क्रमांक १३४ (१) 


अन्वये प्रशासकीय विभागास प्रदान करण्यात आलेल्या वित्तीय अधिकारानुसार सदर झासन निर्णय 


निर्गमित करण्यात येत आहे. 


सदर शासन निर्णय महाराष्ट्र शासनाच्या www.maharashtra.gov.in या संकेतस्थळावर 


उपलब्ध करण्यात आला असून त्याचा संकेताक २०२४०९२४१२३७४११२०३ असा आहे. हा Bey 


डिजीटल स्वाक्षरीने साक्षांकित करुन काढण्यात येत आहे. 


महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नावाने. 


AMEY ANIL 
GAWADE 


(अमेय गावडे) 

कार्यासन अधिकारी, महाराष्ट्र शासन. 
प्रत, 
महालेखापाल (लेखा परीक्षा) महाराष्ट्र १/२, मुंबई / नागपूर. 
महालेखापाल (लेखा व अनुज्ञेयता) महाराष्ट्र १/२, मुंबई / नागपूर. 
संचालक, व्यवसाय शिक्षण व प्रशिक्षण संचालनालय, मुंबई. 
संबंधित निवासी लेखाधिकारी ( संचालनालयामार्फत) 
५. पर्यटन व सांस्कृतिक विभाग (कार्यासन- सां.का.-४) मंत्राळय, मुंबई. 
६. संबंधित अधिदान व लेखा अधिकारी कार्यालय/कोषागार कार्यालय. (संचालनालयामार्फत) 
७. प्राचार्य, शासकीय औद्योगिक प्रशिक्षण संस्था, बल्लारपूर, जि.चंद्रपूर (संचालनालयामार्फत) 
८. निवडनस्ती (व्यशि-२) elated, रोजगार, उद्योजकता व नाविन्यता विभाग, मंत्रालय. 


०८ Av A) -5 


पृष्ठ ५ पैकी ३ 


शासन निर्णय क्रमांकः मंजुरी-२६११/२०२४/प्र.क्र.५७/व्यशि-२ 


शासन निर्णय, कौशल्य, रोजगार, उद्योजकता व नाविन्यता विभाग, क्रमांक- मंजूरी-२६११/ 
२०२४/प्र.क्र.५७/ व्यशि-२, दिनांक -२४ सप्टेंबर,२०२४ सोबतचे विवरणपत्र 


Name of Department - Skill, Employment, Entreprenuership and Innovation Department, 
Mantralaya,Mumbai 


NAME OF WORK 


CLASSROOMS IN EXISTING 
BALLARPUR & DIST.- CHANDRAPUR 


MODERNISATION OF ITI 


: BUILDING & CONSTRUCTION OF SKILL 
DEVELOPMENT CENTER ,COUNSELLING CENTER, , ADDITIONAL WORKSHOP BUILDING, 


TWO 


IT| BUILDING IN THE PREMISES OF ITI BALLARPUR ,TAH. 


RECAPITULATION SHEET 


शि Particulars of Scope Norms (Unit / Rate Rs. Cost Rs. 
Per Sqm/M/Lumpsm Component Total 
etc. wise 
| A ESSENTIAL ITEMS AREA UNIT RATE PER UNIT 
1 | Building Proper (Built Up Area- 
Sqm 
Pa WORKSHOP FOR NON 
AFFILATED TRADES 
पतला 356.51. | Sqm 15308.00 oa 5457500.00 
ey CLASS ROOMS 
niet र00 249.92 | Sqm 25428.00 ee 6354966.00 
CAREER COUNSELLING 
CENTER & SKILL 
DEVELOPMENT CENTER 
प्या०॥)0-100 664.00 | Sqm 31200.00 ae 20716800.00 
॥141)17,00/ 476.00 | Sqm 25428.00 ae 12103728.00 
1746.43 Sqm | TOTAL=(1) 44632994.00 
| 2 FURNITURES AREA | UNIT RATE PER UNIT 
Furniture (Rs. 5000/Sqm.) 70% 1223.00 Sam 5000.00 Per 6115000.00 
of Total Area Sqm 
Ee WATER SUPPLY AND 
SANITARY WORKS 
3:06 a 2231650.00 
| 4| ELECTRIFICATION 
As Per Electrical attached 18769754.00 
Sheet 
SUB TOTAL COST(A) 71749398.00 71749398.00 
ial MISCELLANEOUS CIVIL 
ITEMS 
1 | Compound wall As Per attached Sub estimate 2756000.00 
2 C.C. Internal Road As Per attached Sub estimate 4871672.00 
3 C.C Drains As Per attached Sub estimate 5169286.00 
| 4] Plinth Protection As Per attached Sub estimate 206285.00 


पृष्ठ ५ पैकी ४ 


शासन निर्णय क्रमांकः मंजुरी-२६११/२०२४/प्र.क्र.५७/व्यशि-२ 


5 Parking Shed As Per attached Sub estimate 1345155.00 
| © Rain/Roof Water harvesting As Per attached Sub estimate 94952.00 
7 Ramp For handicap As Per attached Sub estimate 77643.00 
7 Elevation Treatment for 
existing building (HPL +Stone As Per attached Sub estimate 6625300.00 
Cladding + Texture Paint) 
वि 1111). ता As Per attached Sub estimate 512712.00 
10 | Pathway As Per attached Sub estimate 3523700.00 
| 1 Landscaping As Per attached Sub estimate 3184800.00 
a 2 | Polycorbonate Sheet for Open , 
Courtyard of ITI Building As Per attached Sub estimate 3500722.00 
13 | Doors & Windows As Per attached Sub estimate 1139129.00 
14 4 | Tiles for Classroom 2709749.00 
SUB TOTAL COST(B) 35717105.00 | 35717105.00 
C | OPTINAOL ITEMS 
PT Underground water tank for 800000.00 
harvesting 
| 2 | Sewrage Treatment Plant 800000.00 
SUB TOTAL COST(C) 1600000.00 1600000.00 
Project Cost(P)= A+ B+C 109066503.00 
| 0 | PROVISIONS 
ot Contigencies Add 4% | on(P) 4362660.00 
ii Green Building Concept Add 5% | on(P) 5453325.00 
धि GST Add | 18% | on (P) 19631971.00 
द्वि Architechtural Services Add 3% | on(P) 3271995.00 
द्वि Insurance Add 1% | on(P) 1090665.00 
| ve Asst Charges Add 1% | on(P) 1090665.00 
a Centage Charges Add 5% | on(P) 5453325.00 
Total Cost of the Project = (P+D) 149421109.00 
rt ag 1494.21 
PLINTH AREA RATES FOR CAREER COUNSELLING CENTER 
I Bldg proper cost = Rs. 41083.47 /Sqm 
Il = Elect work = Rs. 10747.50 /Sqm 
Ill Water Supply = Rs. 1277.84 /Sqm 
IV For I+ll+lll = Rs. 53108.81 /Sqm 


पृष्ठ ५पैकी ५ 


